नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६(१)/का.१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ जुले, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


a 


Se wre :<-2 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 


क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४ येथील शासन निर्णयान्वये पुन:स्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार पेण नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. ५०.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा पेण नगरपरिषद राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 


संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६(१/का.१४११, 


करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. 

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, रायगड / पेण नगरपरिषद 
यांनी संदर्भ क्र येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व acid पालन करणे बंधनकारक राहील 

8. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपंचायत/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत)(३६०४ १०१८) (कार्यक्रम, ३१,सहायक 
अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०११५०४३४६८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
25. ‘dca0e63be1 bd1b7158b9523537dec1 d46bc807768647a9ed4ff 
381 Code=400032, st=Maharashtra, 
D EVE N D RA H A D H A R | '5EACF904B78F2AE051843EA1BA6106A393C2B0CF60FE03C 
C U 94591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
नि र 


2024.07.01 15:15:26 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, रायगड, 
३. मुख्य अधिकारी, पेण नगरपरिषद, जि. रायगड, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 
९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित रक्कम (रु 

लाखात) 

पेण नगरपरिषद हद्दीतील आंबेडकर चौक ते नंदिमाळ नाका दरम्यान रस्ता काँक्रीटींग ५००.०० 

पध्दतीने विकसित करणे 

पेण नगरपरिषद हद्दीतील नंदिमाळ नाका ते भुंडा पूल दरम्यानचा रस्ता काँक्रीटींग ५००.०० 

पध्दतीने विकसित करणे 

पेण नगरपरिषद हद्दीतील नंदिमाळ नाका ते स्मशानभुमी दरम्यानचा रस्ता काँक्रीटींग ५००.०० 

पध्दतीने विकसित करणे 


पेण नगरपरिषद हद्दीतील गोपाळकृष्ण हॉल ते म्हाडा मुख्य रोड दरम्यानचा ५००.०० 
कुंभारआळी रस्ता काँक्रीटींग पध्दतीने विकसित करणे 


पेण नगरपरिषद हद्दीतील तहसील कार्यालय जवळील भगवानदास Least ते अंतोरा ५००.०० 
रस्त्याजवळील निशिगंधा हॉटेल (CH-00 M ते CH-300) दरम्यानचा रस्ता काँक्रीटींग 

पध्दतीने विकसित करणे 

पेण नगरपरिषद हद्दीतील अंतोरा रस्त्याजवळील थीम पार्क ते रविराज फार्म ५००.०० 
हाऊस(0।--०० M ते CH-§00) दरम्यानचा रस्ता काँक्रीटींग पध्दतीने विकसित करणे 


पेण परिट आळी येथील संतोषीमाता मंदिर ते आमराई दरम्यान रस्ता काक्रीटिंग ५००.०० 
पध्दतीने विकसित करणे 


पेण नगरपरिषद हद्दीतील नाट्यगृहाचे उर्वरित विकास व सुशोभिकरण करुन इंटिरिय, १५००.०० 
सिंटींग अँरेजमेंट, स्टेज ड्रेपरी, अँकोस्टीक साऊंडसिस्टम, वातानुकुलन व अनुषंगिक 
कामे करणे 


ति 


